आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी 
उपयोजना सन २०२२-२३ 
करीता निधी वितरण. (मागणी 
क्र.टी-९, टी-१० व टी-११ 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०३/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ एप्रिळ, २०२२. 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.८.०४.२०२२. 


प्रस्तावना- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या वाचा येथील शासन 
परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२२ अखेर) कार्यक्रम 
खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या go टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन देण्यात येणार 
असल्याच्या सूचना आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार माहे एप्रिल महिन्याकरीता जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-९ अंतर्गत बाब क्र. ०१-वेतन व बाब क्र. ३४-शिष्यवृत्ती या 
बाबीकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १० % तर मागणी क्र. टी-९, टी-१० व टी-११ अंतर्गत इतर सर्व 
बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या 9७ % इतका निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता माहे मे महिन्याचा खर्च भागविण्याकरीता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर ०१-वेतन या बाबीसाठी अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या २५% 
मर्यादेतील तर इतर बाबींकरीता १४ % मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. या 
अनुषंगाने उपलब्ध मर्यादेत यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेता उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-९, टी-१० व टी-११ या 
खाली सोबतच्या विवरण पत्रातील नमूद जिल्ह्यांकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या बाब क्र. ०१-वेतन 
करीता १५%, बाब क्र. ३४-शिष्यवृत्तीकरीता ४% तर उर्वरीत इतर बाबींकरीता ७% निधी स्तंभ-५ प्रमाणे 
संबंधीत नियंत्रक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 


वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. वित्त विभागाच्या वाचा येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांच्या धर्तीवर कार्यक्रम 
खर्चाकरीता आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊमाहीसाठी (माहे डिसेंबर,२०२२ अखेर) जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत go टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने त्या अनुषंगाने 
निधीच्या विनियोगाचे नियोजन करावे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकिय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर 
(BEAMS) उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२५१७२८५६४९२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 


ig) 
DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
'=Maharash 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4ac0 


edf3f2c6e69e25f4108, 


pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F76 
D ) ग F 13, 
A U serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB17 
3F20D25ABD816ED91 A9B6BOF 16C, cn=RAVINDRA D AUTE 


Date: 2022.04.27 12:39:35 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

३. सर्व अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ २१पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का.६, दिनांक २६ एप्रिल,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव Sar बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
षि २ ३ z= षु & 
मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,यावरील महसुली खर्च 


०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(३१)जिल्हा योजना 
। (३१) (०१) जिल्हा मुंबई | ३१-सहायक अनुदाने ६३५ ४४.४५ | जिल्हाधिकारी, मुंबई 
(2224 ई०५१) (वेतनेत्तर) 
३४-शिष्यवृत्त्या व ८६५ ३४.६० 
विद्यावेतने 
एकुण (२२२५ ई०५१) १५००.०० ७९.०५ 
२ | (३१) (०२) जिल्हा मुंबई | ३१-सहायक अनुदाने ३९६६६ २७७६.६२ | जिल्हाधिकारी, मुंबई 
उपनगर (२२२५ (वेतनेत्तर) उपनगर 
ई०६२) ३४-शिष्यवृत्त्या व २५५० १०२.०० 
विद्यावेतने 
एकुण (२२२५ ई०६२) ४२२१६.०० २८७८.६२ 
३ | (39) (0३) जिल्हा ठाणे | ०१-वेतन १७८८० २६८२.०० । जिल्हाधिकारी, ठाणे 
(२२२५ ई०७१) ०२-मजूरी ५४०० ३७८.०० 
०६-दुरध्वनी, वीज व २१५ १५.०५ 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६६४ ४६.४८ 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ४१ २.८७ 
१३-कार्यालयीन खर्च २०१९५ १४१३.६५ 
१९-आहार खर्च ३५०० २४५.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री ७२७४ ५०९.१८ 
२४- पेट्रोल,तेळ व वंगण 49 उः९९ 
२७-लहान बांधकामे २०००० १४००.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष ३१३२ २१९.२४ 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने ५२३४९२ ३६६४४.४४ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य ७५६१ ५२९.२७ 
३४-शिष्यवृत्त्या व ४८३६४ १९३४.५६ 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ५३८१ ३७६.६७ 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
“| २ ३ 1 an 4 & 
५२,यंत्रसामग्री व २००० १४०.०० 
साधनसामय्री 
एकुण (२२२५ ई०७१) ६६५१५६.०० ४६५४०.४० 
४ | (३१) (०४ जिल्हा १३-कार्यालयीन खर्च ५००० ३५०.०० | जिल्हाधिकारी, रायगड 
रायगड (2224 $022) | ३५ ९-आहार खर्च १००० ७०.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री ८००० ५६०.०० 
२७-लहान बांधकामे ३८६२८ २७०३.९६ 
३१-सहायक अनुदाने २०५५६१ १४३८९.२७ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य ६००० 820,00 
३४-शिष्यवृत्त्या व ५१५१२ २०६०.४८ 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च Yo ३.५० 
एकुण (२२२५ ई०८९) ३१५७५१.०० २०५५७.२१ 
५ | (३१) (०५ जिल्हा ३१-सहायक अनुदाने ४१६० २९१.२० | जिल्हाधिकारी,रत्नागि 
रत्नागिरी (२२२५ (वेतनेत्तर) री 
ई०९८) ३४-शिष्यवृत्त्या व १६७२ ६६.८८ 
विद्यावेतने 
एकुण (२२२५ ई०९८) ५८३२.०० ३५८.०८ 
६ | (३१ (०६) जिल्हा ३१-सहायक अनुदाने ३३४५ २३४.१५ | जिल्हाधिकारी, सिंधुदूर्ग 
सिंधुदूर्ग (२२२५ ई१०४) | (वेतनेत्तर) 
३४-शिष्यवृत्त्या व ५०६ २०.२४ 
विद्यावेतने 
एकुण (२२२५ ई१०४) ३८५१.०० २५४.३९ 
७ | (39) (०७ जिल्हा पुणे | ०२-मजूरी ४६४३ ३२५.०१ | जिल्हाधिकारी, पुणे 
(२२२५ ई११३) १९-आहार खर्च १८०१ १२६.०७ 
२१-पुरवठा व सामुग्री ३२५९ २२८.१३ 
२७-लहान बांधकामे ३१९०० 2233.00 
३१-सहायक अनुदाने २७६४७० १९३५२.९० 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य १२००१ ८४०.०७ 
३४-शिष्यवृत्त्या व ४८३२७ १९३३.०८ 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च Se ०.०७ 
एकुण (२२२५ ई११३) ३७८४०२.०० २५०३८.३३ 
८ | (३१) (०८) जिल्हा ३१-सहायक अनुदाने ९१९६ ६४३.७२ | जिल्हाधिकारी,सातारा 
सातारा (२२२५ ई१२२) | (वेतनेत्तर) 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिष॑ बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
॥ २ ३ Pe | द गी 
३३,अर्थसहाय्य १००२ ७०.१४ 
३४-शिष्यवृत्त्या व १७३५ ६९.४० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च षु ०.३५ 
एकुण (२२२५ ई१२२) ११९३८.०० ७८३.६१ 
९ | (३१) (०९) जिल्हा ३१-सहायक अनुदाने ७५९२ ५३१.४४ | जिल्हाधिकारी,सांगली 
सांगली (२२२५ ई१३१ | (वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य १००१ ७०.०७ 
३४-शिष्यवृत्त्या व १५२६ ६१.०४ 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च foe -- = Sy ०.०७ 
एकुण (२२२५ ई१३१) १०१२०.०० ६६२.६२ 
| ० | (३१) (१०) जिल्हा ३१-सहायक अनुदाने ३२९९४ २३०९.५८ जिल्हाधिकारी, 
सोलापूर (२२२५ (वेतनेत्तर) सोलापूर 
ई१४२) ३३,अर्थसहाय्य ४००२ २८०.१४ 
३४-शिष्यवृत्त्या व १६०० ६४.०० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च १२३३ ८६.३१ 
एकुण (२२२५ ई१४२) ३९८२९.०० २७४०.०३ 
| १ | (३१) (११) जिल्हा ३१-सहायक अनुदाने ६९२५ ४८४.७५ जिल्हाधिकारी, 
कोल्हापूर (२२२५ (वेतनेत्तर) कोल्हापूर 
ई१५१) ३३,अर्थसहाय्य १०४६ ७३.२२ 
३४-शिष्यवृत्त्या व १७०२ ६८.०८ 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ee ०.०७ 
एकुण (२२२५ ई१५१) ९६७४.०० ६२६.१२ 
१२ | (३१) (92) जिल्हा ०१-वेतन ६७०६० १००५९.०० | जिल्हाधिकारी, नाशिक 
नाशिक (२२२५ ई१६९) | ०२-मजूरी १६६२० 9963.80 
०६-दुरध्वनी, वीज व १००० ७०.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ४०९६ २८६.७२ 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च २९० २०.३० 
१३-कार्यालयीन खर्च २९५० २०६.५० 
१४-भाडेपट्टी व कर १८०० १२६.०० 
१९-आहार खर्च ४५०० 394.00 
२१-पुरवठा व सामुग्री ३१५४४ २२०८.०८ 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
“| २ ३ == 4 & 
२४- पेट्रोल,तेल व वंगण २६० १८.२० 
२७-लहान बांधकामे २२२८८४ १५६०१.८८ 
२८-व्यावसायिक व विशेष ६०० ४२.०० 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने १७३५६९५ १२१४९८.६५ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य २४०६८ १६८४.७६ 
३४-शिष्यवृत्त्या व ३०४६२० १२१८४.८० 
विद्यावेतने 
३५-भांडवली मत्तेच्या ५००० ३५०.०० 
निर्मितीकरीता अनुदान 
५०-इतर खर्च १०५०० ७३५.०० 
५२,यंत्रसामग्री व १४८०० १०३६.०० 
साधनसामग्री 
एकुण (२२२५ ई१६९) २४४८२८७.०० १६७६०६.२९ 
१३ | (३१ (१३) जिल्हा धुळे । ०१-वेतन ८०६० १२०९.०० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
(२२२५ ई१७८) ०२-मजूरी २०५३५ १४३७.४५ 
०६-दुरध्वनी, वीज व ७० ४.९० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६०० ४२.०० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च १२५ ८.७५ 
१३-कार्यालयीन खर्च १६५ ११.५५ 
१९-आहार खर्च १५०० १०५.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री ११३५४ ७९४.७८ 
२४- पेट्रोल,तेल व वंगण ३० २.१० 
२७-लहान बांधकामे ४०००० २८००.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष ३५० २४.५० 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने ७८९३८६ ५५२५७.०२ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य १६६२२३ ११६३.६१ 
३४-शिष्यवृत्त्या व १४५४७१ ५८१८.८४ 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ५१६ ३६.१२ 
५२,यंत्रसामग्री व ३२०० २२४.०० 
साधनसामग्री 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिष॑ बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
Es २ ३ FB 4X & 
५७,पश्युधन ३१०७ २१७.४९ 
एकुण (२२२५ ई१७८) १०४१०९२.०० ६९१५७.११ 
१४ | (३१) (१४ जिल्हा ०१-वेतन ६२५० ९३७.५० जिल्हाधिकारी, 
जळगाव (२२२५ ०२-मजूरी ६८८३ ४८१.८१ जळगाव 
ई१८७) ०६-दुरध्वनी, वीज व ३० २.१० 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च २८१५ १९७.०५ 
२१-पुरवठा व सामुग्री २१४१ १४९.८७ 
२७-लहान बांधकामे १०७०१९ ७४९१.३३ 
३१-सहायक अनुदाने २११९१३ १४८३३.९१ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य २४७३५ १७३१.४५ 
३४-शिष्यवृत्त्या व १३५१४५ ५४०५.८० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ४०३६ २८२.५२ 
५२,यंत्रसामग्री व शिंगे 2 ०० ७.०० 
साधनसामग्री 
एकुण (२२२५ ई१८७) ५०१०६७.०० ३१५२०.३४ 
१५ | (३१) (१५) जिल्हा ०१-वेतन ५२०० ७८०.०० जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (२२२५ 02 -मजूरी ६१६० ४३१.२० अहमदनगर 
ई१९६) ०६-दुरध्वनी, वीज व Zo ५.६० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा शिक ०० ७.०० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च Yo 3.40 
१३-कार्यालयीन खर्च शा ०० ७.०० 
१९-आहार खर्च ६०० ४२.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री ८७५० ६१२.५० 
२७-लहान बांधकामे १७५०० १२२५.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष षु ०.३५ 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने २८०२८७ १९६२०.०९ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य १८०८८ १२६६.१६ 
३४-शिष्यवृत्त्या व ९३३९९ ३७३५.९६ 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च १२०० ८४.०० 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
“| २ ३ [oe td 4 & 
५२,यंत्रसामग्री व १००० ७०.०० 
साधनसामय्री 
५७,पशुधन १००० (90,00 
एकुण (२२२५ FIVE) ४३३५१९.०० २७९६०.३६ 
१६ | (39) (98) जिल्हा ०१-वेतन १३२०० १९८०.०० जिल्हाधिकारी, 
नंदुरबार (२२२५ ०२-मजूरी ५०००० ३५००.०० नंदुरबार 
ई२०२) ०६-दुरध्वनी, वीज व ८७५ ६१.२५ 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा १८५० १२९.५० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ४२० २९.४० 
१३-कार्यालयीन खर्च ९८१० ६८६.७० 
१९-आहार खर्च २०००० १४००.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री २६७९०२ १८७५३.१४ 
२४- पेट्रोल,तेल व वंगण ८० ५.६० 
२७-लहान बांधकामे ८०००० ५६००.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष १३० ९.१० 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने २०७८३८२ १४५४८६.७४ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य ६२४०० ४३६८.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या व २३४१६५ ९३६६.६० 
विद्यावेतने 
३५-भांडवली मत्तेच्या १३०००० ९१००.०० 
निर्मितीकरीता अनुदान 
५०-इतर खर्च ४५० ३१.५० 
५२,यंत्रसामग्री व १२५५० ८७८.५० 
साधनसामग्री 
एकुण (२२२५ ई२०२) २९६२२१४.०० २०१३८६.०३ 
१७ | (३१) (१७ जिल्हा ३१-सहायक अनुदाने ३१६४६ २२१५.२२ जिल्हाधिकारी, 
औरंगाबाद (२२२५ (वेतनेत्तर) औरंगाबाद 
ई२११) ३३,अर्थसहाय्य १०००० ७००.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या व १६४८९ ६५९.५६ 
विद्यावेतने 
एकुण (२२२५ ई२११) ५८१३५.०० ३५७४.७८ 
१८ | (39) (१८) जिल्हा ३१-सहायक अनुदाने १६५९० ११६१.३० | जिल्हाधिकारी, जालना 
जालना (२२२५ ई२२२) । (वेतनेत्तर) 


पृष्ठ २१ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिष॑ बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
॥ २ ३ Pe 4 & 
३३,अर्थसहाय्य ४५७९ ३२०.५३ 
३४-शिष्यवृत्त्या व २१६० ८६.४० 
विद्यावेतने 
एकुण (२२२५ ई२२२) २३३२९.०० १५६८.२३ 
१९ | (३१) (१९) जिल्हा ३१-सहायक अनुदाने ५६३० ३९४.१० | जिल्हाधिकारी, परभणी 
परभणी (२२२५ ई२३१) | (वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य ९३३३ ६५३.३१ 
३४-शिष्यवृत्त्या व ६४०० २५६.०० 
विद्यावेतने 
५७,पश्युधन १००० ७०.०० 
एकुण (२२२५ ई२३१) २२३६३.०० १३७३.४१ 
२० | (३१) (२०) जिल्हा ०१-वेतन ६००० ९००.०० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
नांदेड (२२२५ ई२४९) ०२-मजूरी ४५०० 394.00 
०६-दुरध्वनी, वीज व २०० १४.०० 
पाणी शुल्क 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च २०० १४.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ३५२६ २४६.८२ 
२१-पुरवठा व सामुग्री १९२०० १३४४.०० 
२७-लहान बांधकामे २०००० १४००.०० 
३१-सहायक अनुदाने ३६९७१० २५८७९.७० 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य १३१२५ ९१८.७५ 
३४-शिष्यवृत्त्या व २२५०० ९००.०० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च २९०० २०३.०० 
५२,यंत्रसामग्री व ११७० ८१.९० 
साधनसामग्री 
५७,पश्युधन ८०२ ५६.१४ 
एकुण (२२२५ ई२४९) ४६३८३३.०० ३२२७३.३१ 
29 | (३१) (२१ जिल्हा बीड | ३१-सहायक अनुदाने ६२४८ ४३७.३६ | जिल्हाधिकारी, बीड 
(२२२५ ई२५८) (वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य २५०० १७५.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या व २३१८ ९२.७२ 
विद्यावेतने 
एकुण (२२२५ ई२५८) ११०६६.०० ७०५.०८ 
२२ । (३१) (२२) जिल्हा ३१-सहायक अनुदाने १८८९७ 9322.08 | जिल्हाधिकारी,लातूर 


लातूर (2224 $249) 


(वेतनेत्तर) 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
“| २ ३ |, ४_| 4 & 
33 अर्थसहाय्य १०००० ७००.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या व २८३६ ११३.४४ 
विद्यावेतने 
एकुण (२२२५ ई२६७) ३१७३३.०० २१३६.२३ 
२३ | (३१) (२३) जिल्हा ३१-सहायक अनुदाने ८७२१ ६१०.४७ जिल्हाधिकारी, 
उस्मानाबाद (२२२५ । (वेतनेत्तर) उस्मानाबाद 
ई२७६) ३३,अर्थसहाय्य ७५६९ ५२९.८३ 
३४-शिष्यवृत्त्या व ३६०० १४४.०० 
विद्यावेतने 
एकुण (२२२५ ई२७६) १९८९००० १२८४.३० 
२४ | (३१) (२४ जिल्हा ०१-वेतन ६००० ९००.०० जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली (२२२५ ०६-दुरध्वनी, वीज व ३० २.१० हिंगोली 
ई२८५) पाणी शुल्क 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च Yo 3.40 
१३-कार्यालयीन खर्च Yo ३.५० 
२१-पुरवठा व सामुग्री १३०० ९१.०० 
२७-लहान बांधकामे १५००० १०५०.०० 
३१-सहायक अनुदाने ५८८९६ ४१२२.७२ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य २४००० १६८०.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या व ४१२०० १६४८.०० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ९३५ ६५.४५ 
५२,यंत्रसामग्री व Yo 3.40 
साधनसामग्री 
५७,पश्युधन ४६६० ३२६.२० 
एकुण (२२२५ ई२८५) १५२१७१.०० ९८९५.९७ 
२५ | (३१) (२५) जिल्हा ०१-वेतन ३२०० ४८०.०० | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
नागपूर (२२२५ ई२९४) | ०२ -मजूरी ८५२८७ ५९७०.०९ 
०६-दुरध्वनी, वीज व ८० ५.६० 
पाणी शुल्क 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च १३० ९.१० 
१३-कार्यालयीन खर्च २७० १८.९० 
१९-आहार खर्च ९५० ६६.५० 
२१-पुरवठा व सामुग्री १६५३३ ११५७.३१ 
२७-लहान बांधकामे ४३१९० ३०२३.३० 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिष॑ बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
पि २ ३ Po | 4 & 
२८-व्यावसायिक व विशेष ५५० ३८.५० 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने १९७३६५ १३८१५.५५ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य ११२०० ७८४.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या व ४३४०० १७३६.०० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च १९५० १३६.५० 
५२,यंत्रसामग्री व ७०० ४९.०० 
साधनसामग्री 
५७,पश्युधन २६२० १८३.४० 
एकुण (२२२५ ई२९४) ४०७४२५.०० २७४७३.७५ 
२६ | (३१) (२६) जिल्हा वर्धा | २१-पुरवठा व सामुग्री २५०० १७५.०० | जिल्हाधिकारी,वर्धा 
(२२२५ ई३०२) २७-लहान बांधकामे १२८२६ ८९७.८२ 
३१-सहायक अनुदाने ३७२८६ २६१०.०२ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य ६९८२३ ४८८७.६१ 
३४-शिष्यवृत्त्या व २८६५७ ११४६.२८ 
विद्यावेतने 
५७,पश्युधन ९०० ६३.०० 
एकुण (२२२५ ई३०२) १५१९९२.०० ९७७९ .७३ 
२७ | (३१) (२७ जिल्हा ०१-वेतन ५४०० ८१०.०० | जिल्हाधिकारी,भंडारा 
भंडारा (२२२५ ई३११) | १०-कंत्राटी सेवा ३३० २३.१० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ie गोळ, ० ०.७० 
१३-कार्यालयीन खर्च २०० १४.०० 
१९-आहार खर्च ४०० २८.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री ६८१० ४७६.७० 
२७-लहान बांधकामे १५२१२ १०६४.८४ 
३१-सहायक अनुदाने ४०५४१ २८३७.८७ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य ५००० 340,00 
३४-शिष्यवृत्त्या व १४५३० ५८१.२० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ३३८० २३६.६० 
५७,पश्युधन १२०० ८४.०० 
एकुण (२२२५ ई३११) ९३०१३.०० ६५०७.०१ 


पृष्ठ २१ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
ae २ ३ = 4 & 
२८ | (39) (२८) जिल्हा ०१-वेतन २८००० ४२००.०० | जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर 
चंद्रपूर (२२२५ ई३२९) ०२-मजूरी १९९०४ १३९३.२८ 
०६-दुरध्वनी, वीज व १००० ७०.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ४६७५ ३२७.२५ 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ४४० ३०.८० 
१३-कार्यालयीन खर्च ८६५० ६०५.५० 
१९-आहार खर्च ५८०० ४8०६.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री ३८२०० २६७४.०० 
२७-लहान बांधकामे ७०५०० ४९३५.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष शिंग ७.०० 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने ४४२८२४ ३०९९७.६८ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य १०४२८५ ७२९९ .९५ 
३४-शिष्यवृत्त्या व ६८८३५ २७५३.४० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ५५५१ ३८८.५७ 
५२,यंत्रसामग्री व १८०० १२६.०० 
साधनसामग्री 
एकुण (२२२५ ई३२९) ८००५६४.०० ५६२१४.४३ 
२९ | (३१ (२९) जिल्हा ०१-वेतन ३०८५६ ४६२८.४० जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली (२२२५ | ०२-मजूरी १८४२२ १२८९.५४ गडचिरोली 
ई३३८) ०६-दुरध्वनी, वीज व २०० १४.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा १३८६० ९७०.२० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ४०० २८.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च १७५४३० १२२८०.१० 
१४-भाडेपट्टी व कर ३३० २३.१० 
१९-आहार खर्च ५०२०० ३५१४.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री २०७६४६ १४५३५.२२ 
२७-लहान बांधकामे ६३००० ४४१०.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष ९७ ६.७९ 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने ७८७४३५ ५५१२०.४५ 


(वेतनेत्तर) 


पृष्ठ २१ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिष॑ बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
पि २ ३ Po ४_| षु गी 
३३,अर्थसहाय्य १०८०० ७५६.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या व ५७००० २२८०.०० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ४४८७ ३१४.०९ 
५२,यंत्रसामग्री व ३६०० २५२.०० 
साधनसामग्री 
एकुण (२२२५ ई३३८) १४२३७६३.०० १००४२१.८९ 
३० | (३१) (३० जिल्हा ०१-वेतन ६२०० ९३०.०० जिल्हाधिकारी, 
गोंदिया (२२२५ ई३४७) | ०२ मजूरी 2३१२ GC4.8 गोंदिया 
०६-दुरध्वनी, वीज व ३२५ २२.७५ 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा १९१० १३३.७० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ९५ ६.६५ 
१३-कार्यालयीन खर्च ४५० ३१.५० 
१४-भाडेपट्टी व कर २२१ १५.४७ 
१९-आहार खर्च १०००० ७००.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री २७७०६ १९३९.४२ 
२७-लहान बांधकामे ३८००० २६६०.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष Lo ७.०० 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने २७१७६७ १९०२३.६९ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य १०१२ ७०.८४ 
३४-शिष्यवृत्त्या व ३६६०० १४६४.०० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ८००० ५६०.०० 
एकुण (२२२५ ई३४७ ४१०६९८.०० २८१४६.८६ 
३१ | (३१) (३१) जिल्हा ०१-वेतन ९९९८ 4888.90 जिल्हाधिकारी, 
अमरावती (२२२५ ०२-मजूरी २३०१७ १६११.१९ अमरावती 
ई३५६) ०६-दुरध्वनी, वीज व ४३० ३०.१० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा २१०० १४७.०० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ७० ४.९० 
१३-कार्यालयीन खर्च १७३० १२१.१० 
१९-आहार खर्च १५००० १०५०.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री २०४३२ १४३०.२४ 


पृष्ठ २१ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
“| २ ३ (a= 4 & 
२४- पेट्रोल,तेल व वंगण Yo 3.40 
२७-लहान बांधकामे ८७०११ ६०९० 99 
२८-व्यावसायिक व विशेष २०२ १४.१४ 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने ५६५०५३ ३९५५३.७१ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य १६३२६ ११४२.८२ 
३४-शिष्यवृत्त्या व ८२८६० ३३१४.४० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ३२०० २२४.०० 
५२,यंत्रसामग्री व ३००० २१०.०० 
साधनसामय्री 
एकुण (२२२५ ई३५६) ८३०४७९.०० ५६४४७.५७ 
३२ | (३१) (३२) जिल्हा २१-पुरवठा व सामुग्री २३४६ १६४.२२ जिल्हाधिकारी, 
अकोला (2224 ई३६५) | २७-लहान बांधकामे २२४९३ १५७४.५१ अकोला 
३१-सहायक अनुदाने ५२०३३ ३६४२.३१ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य 3000 240,00 
३४-शिष्यवृत्त्या व १५९५८ ६३८.३२ 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ६२४ ४३.६८ 
५७,पशुधन ५००० ३५०.०० 
एकुण (२२२५ ई३६५) १०१४५४.०० ६६२३.०४ 
३३ | (३१) (३३) जिल्हा ०१-वेतन २०६१० ३०९१.५० जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ (२२२५ ०२ -मजूरी २३६७ १६५.६९ यवतमाळ 
ई३७४) ०६-दुरध्वनी, वीज व ६३० ४४.१० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा २४५५ १७१.८५ 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च २४५ १७.१५ 
१३-कार्यालयीन खर्च ८४० ५८.८० 
१७-संगणक खर्च ३१० २१.७० 
१९-आहार खर्च ७५०० ५२५.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री ५६६५५ ३९६५.८५ 
२४-पेट्रोल, तेल व वंगण Yo 3.40 
२७-लहान बांधकामे ८३५८३ ५८५०.८१ 
२८-व्यावसायिक व विशेष ८०० ५६.०० 


पृष्ठ २१ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिष॑ बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
पि २ ३ Po | 4X ६ 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने ५६४७४१ ३९५३१.८७ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य २७६७१ १९३६.९७ 
३४-शिष्यवृत्त्या व १०६२८२ ४२५१.२८ 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ६१३५ ४२९.४५ 
५२,यंत्रसामग्री व १६०० ११२.०० 
साधनसामग्री 
५७,पश्युधन ८५०० ५९५.०० 
एकुण (२२२५ ई३७४) ८९०९७४.०० ६०८२८.५२ 
३४ | (३१) (३४ जिल्हा २१-पुरवठा व सामुग्री २००१ १४०.०७ जिल्हाधिकारी, 
बुलढाणा (२२२५ ३१-सहायक अनुदाने ६०५१८ ४२३६.२६ बुलढाणा 
ई३८३) (वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य ७५०० ५२५.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या व १४२५० ५७०.०० 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ७३३ ५१.३१ 
५७,पश्युधन १५०० १०५.०० 
एकुण (२२२५ ई३८३) ८६५०२.०० ५६२७.६४ 
३५ | (३१) (३५) जिल्हा २१-पुरवठा व सामुग्री ९२० ६४.४० | जिल्हाधिकारी,वाशिम 
वाशिम (२२२५ ई३९२) | २७-लहान बांधकामे १०८१६ ७५७.१२ 
३१-सहायक अनुदाने ४२७७१ २९९३.९७ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य ७००० ४९०.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या व ११६५७ ४६६.२८ 
विद्यावेतने 
५०-इतर खर्च ५३२ ३७.२४ 
५७,पशुधन २००० १४०.०० 
एकुण (२२२५ ई३९२) ७५६९६.०० ४९४९.०१ 
३६ | (३१) (३६) जिल्हा ०१-वेतन २७७५० ४१६२.५० जिल्हाधिकारी, 
पालघर (२२२५ ई४०९) | ०२_मजूरी १८९७२ १३२८.०४ पालघर 
०६-दुरध्वनी, वीज व ६२० ४३.४० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ३६०० २५२.०० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च २३९ १६.७३ 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
“| २ ३ — 4 & 
१३-कार्यालयीन खर्च ६३६६ ४४५.६२ 
१४-भाडेपट्टी व कर ८०० ५६.०० 
१६-प्रकाडाने ८१६ ५७.१२ 
१७-संगणक खर्च ८१६ ५७.१२ 
१९-आहार खर्च १६३०१ ११४१.०७ 
२०- इतर प्रशासकिय ८१६ ५७.१२ 
खर्च 
२१-पुरवठा व सामुग्री ५०६९२ ३५४८.४४ 
२४- sls des व वंगण ४० २.८० 
२७-लहान बांधकामे २००००० १४०००.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष १७४२ १२१.९४ 
सेवा 
३१-सहायक अनुदाने १६४७६२९ ११५३३४.०३ 
(वेतनेत्तर) 
३३,अर्थसहाय्य 34000 २४५०.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या व २४३२३० ९७२९ .२० 
विद्यावेतने 
३५-भांडवली मत्तेच्या २००००० १४०००.०० 
निर्मितीकरीता अनुदान 
५०-इतर खर्च १००२७ ७०१.८९ 
५२,यंत्रसामग्री व २१५० १५०.५० 
साधनसामम्री 
एकुण (२२२५ ई४०९) २४६७६०६.०० १६७६५५.५२ 
एकुण महसुली १७३९३१३४.०० ११८१६३४.८७ 
मागणी क्रमांक टी-१० (भांडवली) 
४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण वरील भांडवली खर्च 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(३१)जिल्हा योजना 
षि (३१) (०२) जिल्हा मुंबई | ५३, मोठी बांधकामे १५५०० १०८५.०० | जिल्हाधिकारी, मुंबई 
उपनगर (४२२५ १२१६) उपनगर 
एकुण (४२२५ १२१६) १५५००.०० १०८५.०० 
२ | (३१) (03) जिल्हा ठाणे | ०२-मजूरी ५६०० ३९२.०० | जिल्हाधिकारी,ठाणे 
(४२२५ १२२५) २१-पुरवठा व सामुग्री २४०० १६८.०० 
३२- अंशदाने २ ०.१४ 
५३, मोठी बांधकामे १५११०२ १०५७७.१४ 


पृष्ठ २१ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिष॑ बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
SI २ ३ FB 4X & 
एकुण (४२२५ १२२५) १५९१०४.०० १११३७.२८ 
३ | (३१) (०४) जिल्हा ०२-मजूरी १०००० ७००.०० | जिल्हाधिकारी, रायगड 
रायगड (४२२५ १२३४) | ५३, मोठी बांधकामे ८४८१३ ५९३६.९१ 
एकुण (४२२५ १२३४) ९४८१३.०० ६६३६.९१ 
४ | (३१) (०५ जिल्हा ५३, मोठी बांधकामे ५४१४ ३७८.९८ जिल्हाधिकारी, 
रत्नागिरी (४२२५ रत्नागिरी 
१२४३) 
(४२२५ १२४३) ५४१४.०० ३७८.९८ 
५ | (३१) (०७ जिल्हा पुणे | ०२-मजूरी २७०७ १८९.४९ | जिल्हाधिकारी,पुणे 
(४२२५ १२६१) २१-पुरवठा व सामुग्री ६७४ ४७.१८ 
५३, मोठी बांधकामे १५९२८७ १११५०.०९ 
एकुण (४२२५ १२६१) १६२६६८.०० ११३८६.७६ 
६ | (३१) (०८) जिल्हा ५३, मोठी बांधकामे ४४२० ३०९.४० | जिल्हाधिकारी,सातारा 
सातारा (४२२५ १२७२) 
एकुण (४२२५ १२७२) ४४२०.०० ३०९.४० 
७ | (३१) (१० जिल्हा ५३, मोठी बांधकामे ३००१ २१०.०७ | जिल्हाधिकारी,सोलाप 
सोलापूर (४२२५ 
१२९९) 
एकुण (४२२५ १२९९) ३००१.०० २१०.०७ 
८ | (३१) (१०) जिल्हा ५३, मोठी बांधकामे ६९९९ ४८९.९३ जिल्हाधिकारी, 
कोल्हापूर (४२२५ कोल्हापूर 
१३०५) 
एकुण (४२२५ १३०५) ६९९९.०० ४८९.९३ 
९ | (३१) (१२) जिल्हा ०२-मजूरी ४३३२० ३०३२.४० | जिल्हाधिकारी, नाशिक 
नाशिक (४२२५ १३१४) | २१-पुरवठा व सामुग्री २८८८० २०२१.६० 
५३, मोठी बांधकामे ५६०६७५ ३९२४७.२५ 
एकुण (४२२५ १३१४) ६३२८७५.०० ४४३०१.२५ 
। (३१) (१३) जिल्हा धुळे । ०२-मजूरी ४५१५३ ३१६०.७१ | जिल्हाधिकारी, धुळे 
(४२२५ १३२३) २१-पुरवठा व सामुग्री ११२८९ ७९०.२३ 
५३, मोठी बांधकामे ८५००२ ५९५०.१४ 
एकुण (४२२५ १३२३) १४१४४४.०० ९९०१.०८ 
i १ | (39) (१४) जिल्हा ०२-मजूरी ५००० ३५०.०० जिल्हाधिकारी, 
जळगाव (४२२५ ५३, मोठी बांधकामे ५२९०४ ३७०३.२८ जळगाव 
१३३२) 
एकुण (४२२५ १३३२) ५७९०४.०० ४०५३.२८ 


पृष्ठ २१ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 

अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 

क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 

तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
“| २ ३ =e 4 & 

१२ | (39) (94) जिल्हा ०२-मजूरी ३१७५ २२२.२५ जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (४२२५ २१-पुरवठा व सामुग्री २९१७ २०४.१९ अहमदनगर 
१३४१) ५३, मोठी बांधकामे ८५३५२ ५९७४.६४ 
एकुण (४२२५ १३४१) ९१४४४.०० ६४०१.०८ 

१३ | (39) (१६) जिल्हा ०२-मजूरी ५९४१० ४१५८७० जिल्हाधिकारी, 
नंदुरबार (४२२५ २१-पुरवठा व सामुग्री ६००० ४२०.०० नंदुरबार 
१३५२) ५३, मोठी बांधकामे ४४५२१६ ३११६५.१२ 
एकुण (४२२५ 9342) ५१०६२६.०० ३५७४३.८२ 

१४ | (39) (१७) जिल्हा ५३, मोठी बांधकामे २१००१ १४७०.०७ जिल्हाधिकारी, 
औरंगाबाद (४२२५ औरंगाबाद 
१३६१) 
एकुण (४२२५ १३६१) २१००१.०० १४७०.०७ 

१५ | (३१) (२० जिल्हा ०२-मजूरी ७६०० 432.00 | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
नांदेड (४२२५ १३९७ | २१-पुरवठा व सामुग्री १६०० ११२.०० 

५३, मोठी बांधकामे १३१९९९ 8238.83 
एकुण (४२२५ १३९७) 189988.00 8663.83 

१६ | (39) (29 जिल्हा बीड | 43, मोठी बांधकामे ६९९६ ४८९.७२ | जिल्हाधिकारी, बीड 
(४२२५ १४०३) 
एकुण (४२२५ ११४०३) ६९९६.०० ४८९.७२ 

१७ | (39) (२३) जिल्हा ५३, मोठी बांधकामे ३ ०.२१ जिल्हाधिकारी, 
उस्मानाबाद (४२२५ उस्मानाबाद 
१४२१) 
एकुण (४२२५ १४२१) ३.०० ०.२१ 

१८ | (३१) (२४ जिल्हा ०२-मजूरी ३००० २१०.०० जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली (४२२५ २१-पुरवठा व सामुग्री ५००० ३५०.०० हिंगोली 
१४३२) ५३, मोठी बांधकामे २७००० १८९०.०० 
एकुण (४२२५ १४३२) ३५०००.०० २४५०.०० 

१९ | (३१) (२५) जिल्हा ०२-मजूरी ४८४४० ३३९०.८० | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
नागपूर (४२२५ १४४१) | २१-पुरवठा व सामुग्री ७७६४ ५४३.४८ 

५३, मोठी बांधकामे ७३५२० ५१४६.४० 
एकुण (४२२५ १४४१) १२९७२४.०० ९०८०.६८ 

20 | (३१) (२६) जिल्हा वर्धा | ०२-मजूरी ६५४१ ४५७.८७ | जिल्हाधिकारी, वर्धा 

(४२२५ १४५९) २१-पुरवठा व सामुग्री ५५० ३८.५० 
५३, मोठी बांधकामे १२३४५ ८६४.१५ 
एकुण (४२२५ १४५९) १९४२३६.०० १३६०.५२ 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिष॑ बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
हि २ ३ pe षु ६ 
२१ | (३१) (२७ जिल्हा ०२-मजूरी २०२६ १४१.८२ | जिल्हाधिकारी,भंडारा 
भंडारा (४२२५ १४६८) ५३, मोठी बांधकामे ६००० ४२०.०० 
एकुण (४२२५ १४६८) ८०२६.०० ५६१.८२ 
२२ | (३१) (२८) जिल्हा ०२-मजूरी ४००० २८०.०० | जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर 
चद्रपूर (४२२५ १४७७ | २१-पुरवठा व सामुग्री १५००० १०५०.०० 
३२- अंशदाने (१५ —— = ees ७.०० 
५३, मोठी बांधकामे १३०४१९ ९१२९.३३ 
एकुण (४२२५ १४७७ १४९५१९.०० १०४६६.३३ 
२३ | (३१) (२९) जिल्हा ०२-मजूरी २३८७ १६७.०९ जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली (४२२५ | २१-पुरवठा व सामुग्री c4o ५९.५० गडचिरोली 
१४८६) ५३, मोठी बांधकामे ३१४१३९ २१९८९.७३ 
एकुण (४२२५ १४८६) ३१७३७६.०० २२२१६.३२ 
२४ । (३१) (३०) जिल्हा ०२-मजूरी ६८०४ ४७६.२८ जिल्हाधिकारी, 
गोंदिया (४२२५ १४९५) | २१-पुरवठा व सामुग्री ४४० ३०.८० गोंदिया 
५३, मोठी बांधकामे ७१८४८ ५०२९.३६ 
एकुण (४२२५ १४९५) ७९०९२.०० ५५३६.४४ 
२५ | (३१) (३१) जिल्हा ०२-मजूरी ८३०० ५८१.०० जिल्हाधिकारी, 
अमरावती (४२२५ २१-पुरवठा व सामुग्री १९०० १३३.०० अमरावती 
१५०१) ५३, मोठी बांधकामे १२४५७८ ८७२०.४६ 
एकुण (४२२५ १५०१) १३४७७८.०० ९४३४.४६ 
२६ | (३१) (३२) जिल्हा ०२-मजूरी ११२७५ ७८९.२५ जिल्हाधिकारी, 
अकोला (४२२५ १५१२) | २१ -पुरवठा व सामुग्री २८१९ १९७.३३ अकोला 
५३, मोठी बांधकामे ९१६१ ६४१.२७ 
एकुण (४२२५ १५१२) २३२५५.०० १६२७.८५ 
२७ । (३१) (३३) जिल्हा ०२-मजूरी १६३ ११.४१ जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ (४२२५ २१-पुरवठा व सामुग्री ६५२ ४५.६४ यवतमाळ 
१५२१) ५३, मोठी बांधकामे २३४६३३ १६४२४.३१ 
एकुण (४२२५ १५२१) २३५४४८.०० १६४८१.३६ 
२८ | (३१) (३४) जिल्हा ०२-मजूरी १४५६० १०१९.२० जिल्हाधिकारी, 
बुलढाणा (४२२५ २१-पुरवठा व सामुग्री ३६४० २५४.८० बुलढाणा 
१५३९) ५३, मोठी बांधकामे ४१९१८ २९३४.२६ 
एकुण (४२२५ १५३९) ६०११८.०० ४२०८.२६ 
२९ | (३१) (३५) जिल्हा ०२-मजूरी ८१६० ५७१.२० जिल्हाधिकारी, 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
ata २ ३ a ae 4 & 
वाशिम (8224 १५४८) | २१-पुरवठा व सामुग्री २०४० १४२.८० वाशिम 
43, मोठी बांधकामे २०५०० १४३५.०० 
एकुण (४२२५ १५४८) ३०७००.०० २१४९.०० 
३० | (३१) (३६) जिल्हा ०२-मजूरी ३१६५१ २२१५.५७ जिल्हाधिकारी, 
पालघर (४२२५ १५५७) | २१-पुरवठा व सामुग्री ४६०१ ३२२.०७ पालघर 
५३, मोठी बांधकामे ३५७१४९ २५०००.४३ 
एकुण (४२२५ १५५७) ३९३४०१.०० २७५३८.०७ 
एकुण मागणी क्रमांक टी-१० ३६७१२८४.०० २५६९८९.८८ 
मागणी क्रमांक टी-११ (कजी 
६२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणासाठी कर्जे , 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 
(३१)जिल्हा योजना 
ia (३१ (03) जिल्हा ठाणे | ५५,कर्ज व अग्निमे २०१ १४.०७ | जिल्हाधिकारी,ठाणे 
(६२२५०६९९) 
२ | (३१) (१२) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे शि ०० ७.०० | जिल्हाधिकारी, नाशिक 
नाशिक (६२२५०७८८) 
३ | (३१) (१३) जिल्हा धुळे । ५५,कर्ज व अग्निमे ३०० २१.०० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
(६२२५०७९७) 
४ | (३१) (१४ जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे २०० १४.०० जिल्हाधिकारी, 
जळगाव (६२२५०८०३) जळगाव 
५ | (39) (94) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे २०० १४.०० | जिल्हाधिकारी,अहमद 
अहमदनगर नगर 
(६२२५०८१२) 
६ | (39) (१६) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे ३०० २१.०० जिल्हाधिकारी, 
नंदुरबार (६२२५०८२१) नंदुरबार 
७ | (39) (20) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे १६० ११.२० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
नांदेड (६२२५०८६८) 
८ | (39) (२५) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे १५० १०.५० | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
नागपूर (६२२५०९१२) 
९ | (३१) (२७ जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे १५० १०.५० | जिल्हाधिकारी, भंडारा 
भंडारा (६२२५०९३९) 
णि ० | (३१) (२८) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे २०० १४.०० | जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 
चंद्रपूर (६८६२२५०९४८) 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 

अ. | जिल्हाव Serer बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 

क्र अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 

तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 

a २ ३ FB षु ६ 

7 १ | (39) (२९) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे १३० ९.१० जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली गडचिरोली 
(६२२५०९५७) 

१२ | (३१) (३०) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे २०० १४.०० जिल्हाधिकारी, 
गोंदिया (६२२५०९६६) गोंदिया 

१३ | (३१) (39) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे २६० १८.२० जिल्हाधिकारी, 
अमरावती अमरावती 
(६२२५०९७५) 

१४ | (39) (३२) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे २०० १४.०० जिल्हाधिकारी, 
अकोला (६२२५०९८४) अकोला 

१५ | (३१) (३३) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे २०० १४.०० जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ यवतमाळ 
(६२२५०९९३) 

१६ | (39) (३४) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे Yo 3.40 जिल्हाधिकारी, 
बुलढाणा बुलढाणा 
(६२२५१००४) 

१७ | (३१) (३५) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे ३० २.१० जिल्हाधिकारी, 
वाशिम (६२२५१०१३) वाशिम 

१८ | (३१) (३६) जिल्हा ५५,कर्ज व अग्निमे २०० १४.०० जिल्हाधिकारी, 
पालघर (६२२५१०२२) पालघर 
एकुण मागणी क्रमांक ३२३१ २२६.१७ 
टी-११ 

एकुण जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम २१०६७६४९ १४३८८५०.९२ 


DAUTE = 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 


igi 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mahara: 


ishtra, 
2.5.4.20=f05a6913f9dee 1 f453c9a 1 c5a89d8c4897737ba8edacde 


df3f2c6e69e25£41 


08, 
pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD 1E334FAC78848FBF7F761 


jumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173 


F20D25ABD816ED91 A9B6BOF 16C, cn=RAVINDRA D AUTE 
Date: 2022.04.27 12:40:21 +05'30' 


पृष्ठ २१ पैकी २१ 


